राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांच्या नवीन नाव देण्याच्या अनुषंगाने समिती 
गठीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०२४/प्र.क्र.१२४/व्यशि-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
आयटीआय-२०२४/प्र.क्र.१२४/व्यशि-३ दि. २४.०९.२०२४ 
प्रस्तावना 
उपरोक्त शासन निर्णयान्वये राज्यातील १४ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना नवीन 
नावे देण्यात आली आहेत. तसेच दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २६ 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना नवीन नांवे देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार “यापुढे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावांमध्ये 
बदल करावयाचे असल्यास मा. मंत्री (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता) विभाग यांची 
एकसदस्यीय समिती त्या जिल्हयाचे पालकमंत्री यांच्याशी विचारविनिमय करुन नावात बदल 
करणेबाबत निर्णय घेईल.”असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांना नवीन नावे देण्याच्या अनुषंगाने समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय : 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना नवीन नावे देण्याच्या अनुषंगाने मा. मंत्री 
(कौ.रो.उ. व ना.) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती पुढीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत 
आहे. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावांमध्ये बदल करावयाचे असल्यास मा. मंत्री 
(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता) विभाग यांची एकसदस्यीय समिती त्या जिल्हयाचे 
पालकमंत्री यांच्याशी विचारविनिमय करुन नावात बदल करणेबाबत निर्णय घेईल.” 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००८१६०९३३६४०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHASKAR KACHARU 
BANSODE 


(भास्कर बनसोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१४/प्र.क्र.१२४/व्यशि-३ 


qo. 


११, 


१२. 
WS: 


१४ 


मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कौ.रो.उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, pret विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

सह/उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचाळनालय,मुंबई 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत) 

. निवड नस्ती, व्यशि-३ 


Page 2 of 2 


